सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ४ थे , राजपत्र क्र .५१ ] 


गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २०-२६, २०१८ : अग्रहायण /पौष २९-५ , शके १९ ४० [ पृष्ठे -१६, किंमत : 0.00 रुपये 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना , नेमणुका, पदोन्नती , पृष्ठे 

अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार- अ , चार-ब व 
चार - क यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत 

ते 
त्याच्याव्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागाशी संबंधित 
असलेले नियम व आदेश . 

१७८ ९ 
संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी केवळ ते 
औरंगाबाद विभागाशी संबंधित असलेले . 

१८०४ 


भाग एक- अ ( भाग चार- अ मध्ये प्रसिध्द करण्यात आले पृष्ठे 
आहेत त्या व्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागाशी संबंधित 

ते 
असलेले महाराष्ट्र नगरपालिका , जिल्हा परिषदा व पंचायत 
समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपंचायती , नगरपरिषदा , जिल्हा 
नगरपरिषदा , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 
लेखापरीक्षा अधिनियम, या अन्वये काढण्यात आलेले 
आदेश व अधिसूचना . 


संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी 


१ 


२ 


सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था, यांजकडून 

अधिसुचना 


क्र.सनिअ/ प्रशासन/ बीएचआर/ एजेआय/ जीएनएल / ओ/ १७८२/ १८ : 
सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , अंबाजोगाई , ता . अंबाजोगाई, जिल्हा 
बीड , या पत्राद्वारे अधिसुचीत करीत आहेत की , सिद्धनाथ अभिनव सहकारी 
संस्था मर्या.उजणी, ता . अंबाजोगाई , जिल्हा बीड , ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात 
आलेली आहे . उक्त नियमाचे कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम १९ ६० चे नियम १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण ‘ सर्वसाधारण 
संस्था असून उपवर्गीकरण . इतर संस्था आहे. 


सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था , यांजकडून 

अधिसुचना 
क्र.सनिअ / प्रशासन/ बीएचआर/ एजेआय/ जीएनएल / ओ / ६६० / १८२९ / 
१८.- सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , अंबाजोगाई , ता . अंबाजोगाई , 
जिल्हा बीड , या पत्राद्वारे अधिसुचीत करीत आहेत की , श्री . समर्थ 
अभिनव सहकारी संस्था मर्या.धानोरा ( बु) , ता . अंबाजोगाई , जिल्हा 
बीड , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम ९ 
( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . उक्त नियमाचे कलम १२ (१ ) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९ ६० चे नियम १० ( १ ) अन्वये 
संस्थेचे वर्गीकरण ‘ सर्वसाधारण संस्था असून उपवर्गीकरण ‘ इतर संस्था 
आहे . 
अंबाजोगाई १३ नोव्हेंबर २०१८ . 

व्ही.एल.पोतंगले , 

सहाय्यक निबंधक 
सहकारी संस्था , ता . अंबाजोगाई . 


अंबाजोगाई ३१ ऑक्टोबर २०१८ . 


व्ही.एल.पोतंगले , 

सहाय्यक निबंधक , 
सहकारी संस्था , ता . अंबाजोगाई . 


औ . भाग १-५१ 


१७८ ९ 


१७ ९ ० महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार 


ते 


बुधवार , 

डिसेंबर २०-२६, २०१८ : अग्रहायण / पौष २९-५ , 


शके १ ९ ४० 


भाग १ - पुरवणी 


३ 


अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 


वाचा : 


१ ) या कार्यालयाचे आदेश जा.क्र.पतसंस्था / सआ -५ / खर्च/ वसूली 
आदेश / २०१८ , दि . ६/४/२०१८ . 
२) या कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र . पतसंस्था /सआ-५ / खर्च/ वसूली 
आदेश / २०१८ , दि . ३१/१०/२०१८ . 
३) पारनेर तालुका सैनिक सहकारी बँक लि.पारनेर, यांचे दि . १७ / 

०७/२०१८ चे पत्रासोबतचा प्रस्ताव . 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये आदेश 

क्र.ना.बँका/१ -सआ/ पारनेर तालुका सैनिकसहकारीबँक/ का.क १५६/ 


२०१८:- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १५६ 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी . 
डॉ . किशोर तोष्णिवाल, अपर आयुक्त व विशेष निबंधक सहकारी संस्था, 
महाराष्ट्र राज्य , पुणे या आदेशान्वये पारनेर तालुका सैनिक सहकारी बँक 
लि . पारनेर या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या 
कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली 
प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी बाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम १ ९६१ 
चे नियम १०७ मधील तरतूदीनुसार खालील अटीस अधीन राहून या 
आदेशाच्या दिनांकापासून ते दि . ३१/३/२०२१ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत 
आहे . 


अ.क्र . 


अधिकार प्रदान करावयाचे 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्याचे नांव 


अधिकाऱ्याचा हुद्दा 


१ 


श्री . अनिल नामदेव मापारी 


शाखा व्यवस्थापक 


वसुली अधिकारी 


अहमदनगर जिल्हा 


२ 


श्री . संतोष गंगाराम भनगडे 


शाखा व्यवस्थापक 


वसुली अधिकारी 


अहमदनगर जिल्हा 


३ 


श्री . सुनिल भिमाजी आंग्रे 


शाखा व्यवस्थापक 


वसुली अधिकारी 


अहमदनगर जिल्हा 


४ 


श्री . प्रविण नाथाजी निघुट 


सिनियर ऑफीसर 


वसुली अधिकारी 


पुणे जिल्हा 


५ 


श्री . रमेश भाऊसाहेब मासाळ 


सिनियर ऑफीसर 


वसुली अधिकारी 


बीड जिल्हा 


अटी : 


१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० 
चे कलम १५६ व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतूदीनूसार कर्ज 
वसूलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम 
यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सुचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास 
आल्यास आवश्यक ती चौकशी करुन आवश्यकता भासल्यास सदरचे 
प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील. 

२.सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये 
प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

३. वसूली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दि . ३१/१०/२०१८ रोजी 
निर्गमीत केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहीत नमून्यात कर्ज वसुलीची 
माहिती जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था अहमदनगर यांनी सादर 
करावी 

४. वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा 
सदर व्यक्ती सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले 
अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज 
समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या 
अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले 
अधिकार काढून 

घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा 
व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाही . 

६. शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण १५०४/ प्र क्र २३१/१५ स दि २३ / ११ / 
२००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता 
येणार नाही . 

७. वसूली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “महाराष्ट्र शासन 
नियुक्त ” आणि किंवा “सिव्हील कोर्ट " " एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट ” या शब्दांचा 


अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसुली 
अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे वसूली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम १९ ६० व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) असे लिहावे. 

८. वसूली अधिकाऱ्यास वसूलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर 
“ वसूली अधिकारी , पारनेर तालुका सैनिक सहकारी बँक लि.पारनेर " 
असा फलक लावता येईल . 

९. वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / 
जामीनदाराच्या पगार कपाती बाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका यांच्याकडे 
परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देवून परस्पर पगार कपात करता येणार 
नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या 
आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी 
यांचेमार्फत पगारातून 

कर्ज वसूल 

करण्याची कार्यवाही करावी . 
१०. वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसूली दाखल्यानुसार 
वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील नियम 
१०७ अन्वये आदेश दि . ६/४/२०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने 
अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल 
करता येणार नाही. 

११. या कार्यालयाचे दि . ३१/१०/२०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सुचनांचे 
वसुली अधिकारी यांनी तंतोतत पालन करावे. बँकेचे मुख्य कार्यकारी 
अधिकारी यांनी दरमहा वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय 
आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा . 

१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/ आदेश/ घोषणा 
यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा . 
पुणे , १७ नोव्हेंबर २०१८ 

डॉ . किशोर तोष्णिवाल , 
अपर आयुक्त व विशेष निबंधक 
सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २०-२६ , २०१८ : अग्रहायण/ पौष २९ -५ , शके १९ ४० १७९ १ 


४ 


अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 
वाचा : 

१ ) या कार्यालयाचे आदेश जा.क्र.पतसंस्था/ सआ-५ / खर्च/ वसूली 
आदेश/ २०१८ , दि . ६/४/२०१८ . 
२) या कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र . पतसंस्था /सआ -५/ खर्च/ वसूली 
आदेश / २०१८ , दि . ३१/१०/२०१८ 
३ ) शंकर नागरी सहकारी बँक लि.नांदेड , यांचे दि . १७/०७/२०१८ 

चे पत्रासोबतचा प्रस्ताव . 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये आदेश 

क्र.ना.बँका/ १- सआ / शंकर नागरी सहकारीबँक/ का.क १५६/ २०१८. 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये मला 
प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी . डॉ . किशोर तोष्णिवाल , 
अपर आयुक्त व विशेष निबंधक सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे या 
आदेशान्वये शंकर नागरी सहकारी बँक.लि.नांदेड या बँकेच्या खालील 
अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व 
कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी बाबत 
करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० 
चे कलम १५६ अन्वये व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतूदीनुसार 
मालमत्ता जप्त करुन व तिची विक्री करुन रक्कमा वसुली करण्याचे 
निबंधकाचे अधिकार खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून 
ते दि . ३१/३/२०२१ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे . 


अ.क्र . 


अधिकार प्रदान करावयाचे 


अधिकार प्रदान करावयाचे 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकाऱ्याचे नांव 


अधिकाऱ्याचा हुद्दा 


१ 


श्री . मनोज माधवराव चौधरी 


वरिष्ठ अधिकारी 


वसुली अधिकारी 


नांदेड जिल्हा 


२ 


श्री . संजय हरिश जैस्वाल 


अधिकारी 


वसुली अधिकारी 


नांदेड जिल्हा 


३ 


श्री . संजय काशिनाथ केंद्रे 


उपलेखपाल 


वसुली अधिकारी 


नांदेड जिल्हा 


४ 


व्यवस्थापक 


वसुली अधिकारी 


परभणी जिल्हा 


श्री . ओमप्रकाश सत्यनारायण 
लाहोटी 


अटी : 


१. वसूली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० 
चे कलम १५६ व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतूदीनूसार कर्ज 
वसूलीची कार्यवाही कार्यवाही करावी. कर्ज वसूली करताना सहकार 
कायदा, नियम यातील तरतूदी व परिपत्रकीय सुचनांचे पालन न केल्याचे 
निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करुन आवश्यकता भासल्यास 
सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये 
प्राप्त वसूली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

३. वसूली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दि . ३१/१०/२०१८ रोजी 
निर्गमीत केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहीत नमून्यात कर्ज वसूलीची 
माहिती जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था नांदेड यांना सादर करावी. 

४. वसूली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा 
सदर व्यक्ती सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले 
अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज 
समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या 
अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले 
अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा 
व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाही . 

६. शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण १५०४/ प्र क्र २३१/१५ स दि २३/ ११ / 
२००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता 
येणार नाही . 

७. वसूली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन 
नियुक्त ” आणि किंवा “सिव्हील कोर्ट ” “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट ” या शब्दांचा 
अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसुली 


अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे वसूली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम १९ ६० व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) असे लिहावे. 

८. वसूली अधिकाऱ्यास वसूलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर 
“ वसूली अधिकारी, शंकर नागरी सहकारी बँक लि.नांदेड ” असा फलक 
लावता येईल . 

९ . वसूली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / 
जामीनदाराच्या पगार कपाती बाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका 
यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देवून परस्पर पगार कपात 
करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम 
करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार 
करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही 
करावी. 

१०. वसूली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसूली दाखल्यानूसार 
वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील नियम 
१०७ अन्वये आदेश दि . ६/४/२०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने 
अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल 
करता येणार नाही . 

११. या कार्यालयाचे दि . ३१/१०/२०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सुचनांचे 
वसूली अधिकारी यांनी तंतोतत पालन करावे . बँकेचे मुख्य कार्यकारी 
अधिकारी यांनी दरमहा वसूली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय 
आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा. 

१२. वसूली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/ आदेश/ घोषणा 
यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा. 
पुणे , १९ नोव्हेंबर २०१८ 

डॉ . किशोर तोष्णिवाल , 
अपर आयुक्त व विशेष निबंधक 
सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


१७ ९ २ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २०-२६ , २०१८ : अग्रहायण /पौष २९-५, शके १ ९ ४० 


भाग १ - पुरवणी 


७ 


५ 


सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था , यांजकडून 


अधिसुचना 


क्र.सनिअ / प्रशासन / बीएचआर /एजेआय / जीएनएल / ओ / ६६१/ १७४१ / 


१८.- सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था, अंबाजोगाई, ता . अंबाजोगाई , 
जिल्हा बीड , या पत्राद्वारे अधिसुचीत करीत आहेत की , जनमुद्रा अभिनव 
सहकारी संस्था मर्या.अंबाजोगाई , ता . अंबाजोगाई , जिल्हा बीड , ही 
संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० चे कलम ९ ( १) अन्वये 


नोंदविण्यात आलेली आहे. उक्त नियमाचे कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र 


सहकारी संस्था नियम १९ ६० चे नियम १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 


सर्वसाधारण संस्था असून उपवर्गीकरण. इतर संस्था आहे . 


अंबाजोगाई २० ऑक्टोबर २०१८ . 


प्रमुख 

जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , यांजकडून 
पहाः-१) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक २८०९ / २०१८/ दिनांक 
२१/०८/२०१८ 

२ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३१३/२०१८ , दिनांक 
१५/०६/२०१८ 

३ ) श्रीमती व्ही.डी.भोसले , दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर , औसा यांची 
दि . २२/०८/२०१८ ते २९ /०८ / २०१८ पर्यंतची ( ०८ ) दिवसांची वाढीव 
अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज. 

४) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ) जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा 
रजेच्या अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 

कार्यालयीन आदेश 
क्रमांक काव्यवि ( प्रशा) २९ ५०/२०१८ :- प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 
लातूर हया श्रीमती व्ही.डी.भोसले, दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ.स्तर , 
व प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी औसा यांची दिनांक २२/०८/२०१८ ते 
२९ / ०८ / २०१८ पर्यंतची ( ०८ ) दिवसांच्या उपभोगलेल्या वाढील अर्जित 
रर्जेस, कार्योत्तर मंजूरी देत आहेत . 

श्रीमती व्ही.डी.भोसले, हया रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्याचे 
पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात आले होते . 

श्रीमती व्ही.डी.भोसले, हया रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची 
नियुक्ती दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी , 
औसा या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालु ठेवण्यात 
आली होती . 

श्रीमती व्ही.डी.भोसले ,यांचे अनुपरिथतीचे कालावधीतील त्यांचे 
न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक १५.०६.२०१८ 
च्या संदर्भीय आदेशाप्रमाणे ठेवण्यांत येईल आला होता 
लातूर , १ सप्टेंबर , २०१८ 

वृषाली व्ही.जोशी 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, लातूर . 


व्ही.एल.पोतंगले , 


सहाय्यक निबंधक, 


सहकारी संस्था , ता . अंबाजोगाई . 


६ 


सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था , यांजकडून 


अधिसुचना 


क्र.सनिअ/ प्रशासन / बीएचआर/ एजेआय/ जीएनएल / ओ / ६६८ / १८२६ / 


१८.- सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , अंबाजोगाई, ता . अंबाजोगाई , 
जिल्हा बीड , या पत्राद्वारे अधिसुचीत करीत आहेत की , ज्योतीबा अभिनव 
सहकारी संस्था मर्या.शेपवाडी, ता . अंबाजोगाई , जिल्हा बीड , ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० चे कलम ९ (१ ) अन्वये 


८ 


नोंदविण्यात आलेली आहे. उक्त नियमाचे कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र 


सहकारी संस्था नियम १९ ६० चे नियम १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
सर्वसाधारण संस्था असून उपवर्गीकरण ‘ इतर संस्था आहे. 


अंबाजोगाई १३ नोव्हेंबर २०१८ . 


व्ही.एल.पोतंगले , 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , यांजकडून 
पहा:- १) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३१३/२०१८ , दिनांक 
१५/०६/२०१८ 

२) श्री.डी.पी.रागीट , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ लातूर यांची दिनांक 
०३/ ०९ / २०१८ ते ०६/ ०९ / २०१८ पर्यंतची ( ०४ ) दिवसाची अर्जित रजा 
मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज. 

३) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग) जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 

कार्यालयीन आदेश 
क्रमांक काव्यवि ( प्रशा) २९ ५३/ २०१८ :- प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 
लातूर हया श्री.डी.पी.रागीट , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१, व सहाय्यक 


सहाय्यक निबंधक , 


सहकारी संस्था , ता . अंबाजोगाई . 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २०-२६, २०१८ : अग्रहायण /पौष २९-५, शके १९ ४० १७९ ३ 


१० 


सत्र न्यायाधीश , लातूर यांची दिनांक ०३/ ०९/ २०१८ ते ०६/ ०९/ २०१८ 
पर्यंतची ( ०४ ) दिवसाची अर्जित रजा मंजूर करीत आहेत . 

श्री.डी.पी.रागीट , हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्याचेपुर्वीच्याच 
पदावर नेमण्यात येईल . 

श्री.डी.पी.रागीट , हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती तदर्थ 
जिल्हा न्यायाधीश -१ व सहाय्यक सत्र न्यायाधीश , लातूर या पदावर 
तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालु ठेवण्यात येईल . 

श्री.डी.पी.रागीट , यांचे अनुपरिथतीचे कालावधीतील त्यांचेन्यायालयाचा 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक १५.०६.२०१८ च्या संदर्भीय 
आदेशाप्रमाणे ठेवण्यांत येईल . 
लातूर , ०१ सप्टेंबर , २०१८ 

वृषाली व्ही.जोशी 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, लातूर. 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , यांजकडून 
पहा:-१ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक २७५७/ २०१८ / दिनांक 
१४/०८/२०१८ 

२ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३१३/२०१८ , दिनांक 
१५/०६/२०१८ 

३) श्रीमती एस.वाय.शेख , सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , लातूर 
यांचा दिनांक २५/०८/२०१८ ते २८/०८/२०१८ पर्यंतची ( ०५ ) दिवसांची 
वाढीव अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज. 

४) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ) जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 

कार्यालयीन आदेश 


९ 


क्रमांक काव्यवि ( प्रशा ) २९ ५१/ २०१८ :- प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 
लातूर हया श्रीमती एस.वाय.शेख , सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
लातूर यांची दिनांक २५/०८/२०१८ ते २९/ ०८/ २०१८ पर्यंतची ( ० 

( ०५ ) 
दिवसांच्या उपभोगलेल्या वाढील अर्जित रजेस , कार्योत्तर मंजूरी देत 
आहेत . 

श्रीमती एस.वाय.शेख , हया रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्याचे 
पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात आले होते . 

श्रीमती एस.वाय.शेख , हया रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
सह दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर , लातूर या पदावर तात्पुरत्या 
स्वरुपात तशीच पुढे चालु ठेवण्यात आली होती. 

श्रीमती एस.वाय.शेख, यांचे अनुपरिथतीचे कालावधीतील त्यांचे 
न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक १५.०६.२०१८ च्या 
संदर्भीय आदेशाप्रमाणे ठेवण्यांत आला होता . 
लातूर , १ सप्टेंबर , २०१८ 

वृषाली व्ही.जोशी 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर . 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , यांजकडून 
पहा:-१ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक २७५७/ २०१८ / दिनांक 
१४/०८/२०१८ 

२ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३१३/२०१८ , दिनांक 
२५/०६/२०१८ 

३) श्रीमती एस.वाय.शेख , ३रे दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , लातूर 
यांचा दिनांक २५/०८/२०१८ ते २८/०८/२०१८ पर्यंतची ( ०४ ) दिवसांची 
वाढीव अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज. 

४ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग) जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 

कार्यालयीन आदेश 
क्रमांक काव्यवि ( प्रशा ) २९ ५२/ २०१८ : - प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 
लातूर हया श्रीमती एस.वाय.शेख , ३रे दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
लातूर यांची दिनांक २५/०८/२०१८ ते २८/०८/२०१८ पर्यंतची ( ०४ ) 
दिवसांच्या उपभोगलेल्या वाढील अर्जित रजेंस , कार्योत्तर मंजूरी देत 
आहेत . 

श्रीमती एस.वाय.शेख, हया रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्याचे 
पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात आले होते . 

श्रीमती एस.वाय.शेख, हया रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर , या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात 
तशीच पुढे चालु ठेवण्यात आली होती. 

श्रीमती एस.वाय.शेख, यांचे अनुपरिथतीचे कालावधीतील त्यांचे 
न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक १५.०६.२०१८ च्या 
संदर्भीय आदेशाप्रमाणे ठेवण्यांत आला होता . 
लातूर , १ सप्टेंबर , २०१८ 

वृषाली व्ही.जोशी 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, लातूर . 


११ 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , यांजकडून 
पहाः-१) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३१३/२०१८ , दिनांक 
१५/०६/२०१८ 

२ ) श्री.एच.ए.मुल्ला,दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , उदगीर यांचा 
दिनांक २०/०८/२०१८ ते २५/०८/२०१८ पर्यंतची ( ०६) दिवसांची परावर्तीत 
रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज. 

३) रजा मागणीचे पृष्टयर्थ दाखल केलेले वैद्यकिय प्रमाणपत्र व तंदुरुस्तीचे 
प्रमाणपत्र . 


४ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ) जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 

कार्यालयीन आदेश 


क्रमांक काव्यवि (प्रशा) ३००६/२०१८ :- प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 


१७९ ४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार 


ते 


बुधवार , डिसेंबर २०-२६ , २०१८ : अग्रहायण/पौष २९ -५ , शके १९ ४० 


भाग १ - पुरवणी 


१३ 


लातूर हया श्री.एच.ए.मुल्ला,दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ.स्तर , उदगीर यांच्या 
दिनांक २०/०८/२०१८ ते २५/०८/२०१८ पर्यंतची ( ०६ ) दिवसांच्या 
वैद्यकिय कारणावरुन उपभोगलेल्या परावर्तीत रजेस , कार्योत्तर मंजूरी 
देत आहेत . 

श्री.एच.ए.मुल्ला, हया रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्याचे पुर्वीच्याच 
पदावर नेमण्यात आले होते . 

श्री एच.ए.मुल्ला, हया रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती सह 
दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर , उदगीर या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात 
तशीच पुढे चालु ठेवण्यात आली होती . 

श्री.एच.ए.मुल्ला, यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचेन्यायालयाचा 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक १५.०६.२०१८ च्या संदर्भीय 
आदेशाप्रमाणे ठेवण्यांत आला होता . 
लातूर , ५ सप्टेंबर , २०१८ 

वृषाली व्ही.जोशी 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर. 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , यांजकडून 
पहा:-१ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३१३/२०१८ , दिनांक 
१५/०६/२०१८ 

२ ) श्रीमती व्ही.डी. भोसले , दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर , औसा यांची 
दि ०३/०९ / २०१८ ते ०७/ ०९/ २०१८ पर्यंतची (०५) दिवसांची अर्जित रजा 
मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 

३ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ) जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 

कार्यालयीन आदेश 


क्रमांक काव्यवि (प्रशा ) ३००८/२०१८ :- प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 
लातूर हया श्रीमती व्ही.डी. भोसले , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर 
प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी, औसा यांची दिनांक ०३ / ०९ / २०१८ ते 
०७/० ९/ २०१८ पर्यंतची ( ०५ ) दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या पुढे दिनांक 
०३/ ०९ / २०१८ ते ०७/ ०९ / २०१८ पर्यंतची ( ०५ ) दिवसांची अर्जित रजा 
रजेच्या पुढे दिनांक ०८ /०९ /२०१८ व दिनांक ०९/ ०९/ २०१८ रोजी अनुक्रमे 
दुसरा शनिवार व रविवार निमित्त असलेल्या सुट्टीच्या लाभासह मंजूर 
करीत आहेत तसेच त्यांना दिनांक ०३ / ०९ / २०१८ रोजी मध्यान्होतर 
पासून ते दिनांक १०/०९/ २०१८ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंतच्या 
कालावधीत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 

श्रीमती व्ही.डी. भोसले , हया रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना 
त्याचे पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 

श्रीमती व्ही.डी. भोसले, हया रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची 
नियुक्ती दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी , 
औसा या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालु ठेवण्यात येईल . 

श्रीमती व्ही.डी. भोसले , यांचे अनुपरिथतीचे कालावधीतील त्यांचे 
न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक १५.०६.२०१८ च्या 
संदर्भीय आदेशाप्रमाणे ठेवण्यांत आला होता . 


१२ 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , यांजकडून 
पहा:-१ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३१३/२०१८ , दिनांक 
१५/०६/२०१८ 

२) श्रीमती एस.यु.देशमुख, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ.स्तर , 
लातूर यांचा दिनांक ०६/०८/२०१८ ते ०७/०८/२०१८ पर्यंतची (०२) दिवसांची 
अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 

३ ) अधिक्षक (प्रशासन विभाग) जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 

कार्यालयीन आदेश 
क्रमांक काव्यवि (प्रशा ) ३००७/२०१८ :- प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 
लातूर हया श्रीमती एस.यु.देशमुख , सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
लातूर यांची दिनांक ०६ /० ९/ २०१८ ते ०७/ ०९ / २०१८ पर्यंतची ( ०२ ) 
दिवसांची अर्जित रजा मंजूर करीत आहेत तसेच त्यांना दिनांक 
०५/ ०९/ २०१८ रोजीची कार्यालयीन वेळेनंतर पासून मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगी देण्यात येत आहे . 

श्रीमती एस.यु.देशमुख, हया रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्याचे 
पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात आले होते . 

श्रीमती एस.यु.देशमुख, हया रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची 
नियुक्ती सह दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर, लातूर या पदावर तात्पुरत्या 
स्वरुपात तशीच पुढे चालु ठेवण्यात आली होती. 

श्रीमती एस.यु.देशमुख, यांचे अनुपरिथतीचे कालावधीतील त्यांचे 
न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक १५.०६.२०१८ च्या 
संदर्भीय आदेशाप्रमाणे ठेवण्यांत आला होता . 
लातूर , ५ सप्टेंबर , २०१८ 

वृषाली व्ही.जोशी 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, लातूर . 


लातूर , ५ सप्टेंबर , २०१८ 


वृषाली व्ही.जोशी 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, लातूर . 


१४ 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , यांजकडून 
पहाः-१) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३१३/२०१८ , दिनांक 


१५/०६/२०१८ 


२ ) श्रीमती ए.टी.गित्ते , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , रेणापूर 
यांची दि १४/ ०९/ २०१८ ते १५/ ० ९/ २०१८ पर्यंतची ( ०२ ) दिवसांची अर्जित 
रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 

३) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग) जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २०-२६, २०१८ : अग्रहायण / पौष २९-५ , शके १ ९ ४० १७९ ५ 


कार्यालयीन आदेश 


क्रमांक काव्यवि ( प्रशा ) ३०१०/२०१८ :- प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 
लातूर हया श्रीमती ए.टी.गित्ते , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर प्रथम 
वर्ग न्यायदंडाधिकारी,रेणापूर यांची दिनांक १४ /० ९/ २०१८ ते 
१५/ ० ९/ २०१८ पर्यंतची ( ०२ ) दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या मागे दिनांक 
१३/ ०९/ २०१८ रोजी गणेश चतुर्थी व रजेच्या पुढे दिनांक १६/०९ / २०१८ व 
१७/० ९/ २०१८ रोजी अनुक्रमे रविवार व मराठवाडा मुक्ती संग्राम दिन 
निमित्त असलेल्या सुट्ट्यांच्या लाभासह मंजूर करीत आहेत . तसेच त्यांना 
दिनांक १२ / ०९/ २०१८ रोजीचे कार्यालयीन व वेळेनंतर पासून ते दिनांक 
१८/०९/ २०१८ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंतच्या कालावधीत मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 


श्री.ए.बी.पाटील , हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्याचे पुर्वीच्याच 
पदावर नेमण्यात येईल . 

श्री.ए.बी.पाटील , हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती ३ रे 
सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी , 
निलंगा या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालु ठेवण्यात येईल . 

श्री.ए.बी.पाटील , यांचे अनुपरिथतीचे कालावधीतील त्यांचे न्यायालयाचा 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक १५.०६.२०१८ च्या संदर्भीय 
आदेशाप्रमाणे ठेवण्यांत आला होता.येईल . 
लातूर , ६ सप्टेंबर , २०१८ 

वृषाली व्ही.जोशी 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

लातूर . 


१६ 


श्रीमती ए.टी.गित्ते , हया रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्याचे 
पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 

श्रीमती ए.टी.गित्ते , हया रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर, प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी , रेणापूर या 
पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालु ठेवण्यात येईल . 

श्रीमती ए.टी.गित्ते ,यांचे अनुपरिथतीचे कालावधीतील त्यांचे न्यायालयाचा 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक १५.०६.२०१८ च्या संदर्भीय 
आदेशाप्रमाणे ठेवण्यांत आला होता.येईल . 


लातूर , ६ सप्टेंबर , २०१८ 


वृषाली व्ही.जोशी 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर . 


१५ 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , यांजकडून 
पहाः-१ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३१३/२०१८ , दिनांक 
१५/०६/२०१८ 

२ ) श्री.ए.बी.पाटील , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर , निलंग 
यांची दि ०६/ ०९/ २०१८ व ०७/ ०९ / २०१८ पर्यंतची ( ०२) दिवसांची अर्जित 
रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 

३ ) अधिक्षक (प्रशासन विभाग) जिल्हा न्यायालय, लातूर यांचा रजेच्या 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 

कार्यालयीन आदेश 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , यांजकडून 
पहा:-१ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३१३/२०१८ , दिनांक 
१५/०६/२०१८ 

२) श्री . वाय.पी.मनाठकर , तदर्थ, जिल्हा न्यायाधीश-२, लातूर यांचा 
दिनांक २०/०८/२०१८ व २१/०८/२०१८ पर्यंतची ( ०२) दिवसाची अर्जित 
रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 

३ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग) जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 

कार्यालयीन आदेश 
क्रमांक काव्यवि (प्रशा ) २९ १२/ २०१८ :- प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 
लातूर हया श्री . वाय.पी.मनाठकर , तदर्थ, जिल्हा न्यायाधीश -२ , व सहाय्यक 
सत्र न्यायाधीश , लातूर यांची दिनांक २०/०८/२०१८ व 
२१/०८/२०१८ पर्यंतची ( ०२ ) दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या मागे दिनांक 
१९/ ०८ / २०१८ रोजी रविवार आणि रजेच्या पुढे दिनांक २२/०८/२०१८ 
रोजी बकरी ईद निमित्त असलेल्या सुट्टयांच्या लाभासह मंजूर करीत 
आहेत . तसेच त्यांना दिनांक १८/०८/२०१८ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर 
पासून ते दिनांक २३/०८/२०१८ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंतच्या 
कालावधीत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात आली होती. 

श्री . वाय.पी.मनाठकर , हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्याचे 
पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 

श्री . वाय.पी.मनाठकर , हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -२ व सहाय्यक सत्र न्यायाधीश , लातूर या पदावर 
तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालु ठेवण्यात आली होती . 

श्री . वाय.पी.मनाठकर , यांचे अनुपरिथतीचे कालावधीतील त्यांचे 
न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक १५.०६.२०१८ च्या 
संदर्भीय आदेशाप्रमाणे ठेवण्यांत आला होता . 
लातूर ,२८ ऑगस्ट , २०१८ 

वृषाली व्ही.जोशी 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, लातूर . 


क्रमांक काव्यवि ( प्रशा) ३०११/२०१८ :- प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 
लातूर हया श्री.ए.बी.पाटील , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ ,स्तर 
प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी,निलंगा यांची दिनांक ०६ / ० ९ / २०१८ व 
०७/०९ /२०१८ पर्यंतची ( ०२) दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या पुढे दिनांक 
०८ / ०९/ २०१८ व दिनांक ०९ /०९ / २०१८ रोजी अनुक्रमे दुसरा शनिवार व 
रविवार निमित्त असलेल्या सुट्टीच्या लाभासहे मंजूर करीत आहेत . 
तसेच त्यांना दिनांक ०५/ ०९ / २०१८ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर 

पासून 

ते 
दिनांक १०/० ९/२०१८ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत कालावधीत मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 


१७९ ६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार 


ते 


बुधवार , डिसेंबर २०-२६ , २०१८ : अग्रहायण / पौष २ ९ -५ , शके १९ ४० 


भाग १ - पुरवणी 


१७ 


काम करीत राहिले असते . 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , यांजकडून 
पहाः-१ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३१३/२०१८ , दिनांक 


१५/०६/२०१८ 


२ ) श्रीमती एस.एस.बांगड , ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , व.स्तर , 
लातूर यांची दिनांक २०/०८/२०१८ ते २४/०८/२०१८ पर्यंतची (०५ ) दिवसांची 
अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज. 

३ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग) जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 

कार्यालयीन आदेश 


उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री.डि.एस.घुमरे , जिल्हा 
न्यायाधीश -२ म्हणुन जिल्हा न्यायालयात काम करतील . 

उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीत श्री.एन.आर.प्रधान जिल्हा 
न्यायाधीश -३ व अप्पर सत्र न्यायाधीश , जालना व दिनांक ३० / ० ९ / २०१८ 
रोजीचे सुट्टीतील रीमांडचे कामकाज श्री.आर.एम.मिश्रा, जिल्हा न्यायाधीश 
४ व अप्पर सत्र न्यायाधीश , जालना यांनी स्वतः चे काम सांभाळुन 
अर्जदाराचे न्यायालयाचे कामकाज सांभाळावे . 

सदरील अर्जितपरावर्तीत रजेची नोंद संबंधीताच्यो संवापुस्तकात घेण्यांत 
आली आहे . 


जालना , २४ / ० ९ / २०१८ 


निरज प्र . धोटे , 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, जालना. 


१ ९ 


क्रमांक काव्यवि ( प्रशा ) २९ १३/ २०१८ :- प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 
लातूर हया श्रीमती एस.एस.बांगड , ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ , 
स्तर ,लातूर यांची दिनांक २०/०८/२०१८ ते २४/०८/२०१८ पर्यंतची 
( ०५ ) दिवसांची उपभोगलेली अर्जित रजा , कार्योत्तर मंजूर करीत आहेत . 

श्रीमती एस.एस.बांगड , हया रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना 
त्याचे पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 

श्रीमती एस.एस.बांगड , हया रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची 
नियुक्ती ५ वे दिवाणी न्यायाधीशे , वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी , लातूर या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालू 
ठेवण्यात आली होती . 

श्रीमती एस.एस.बांगड , यांचे अनुपरिथतीचे कालावधीतील त्यांचे 
न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक १५.०६.२०१८ च्या 
संदर्भीय आदेशाप्रमाणे ठेवण्यांत आला होता . 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 
वाचा:- श्रीमती एस.डी.सोनी,७ वे सह दिवाणी न्यायाधीश व.स्तर , जालना 
यांचा दिनांक २४ / ०९/ २०१८ ते २६/०९ / २०१८ रोजीची (०३) दिवसांची 
अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश 


कार्यालयीन आदेश 


लातूर ,२८ ऑगस्ट , २०१८ 

वृषाली व्ही.जोशी 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, लातूर . 


क्र ./ प्रशा/९०५७/ २०१८ :- प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , जालना हे 
श्रीमती एस.डी.सोनी ,७ वे सह दिवाणी न्यायाधीश व.स्तर , जालना यांना 
दिनांक २४/ ०९ / २०१८ ते २६/ ०९ / २०१८ पर्यंतची ( ०३ ) दिवसाची अर्जित 
रजा मंजूर करीत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९ ८१ च्या नियम ३ ९ च्या नियम 
( २) अन्वये असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्रीमती एस.डी.सोनी , हया 
सदरील अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या स्थानापन्न ७ वे सह 
दिवाणी न्यायाधीश व.स्तर , जालना म्हणुन काम करीत राहिल्या असत्या. 

उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती एस.डी.सोनी ७ 
वे सह दिवाणी न्यायाधीश व.स्तर , जालना म्हणुन दिवाणी न्यायालयात 
काम करतील . 


१८ 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 
वाचा:- श्री.डि.एस.घुमरे , जिल्हा न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , जालना यांचा दिनांक २६/ ० ९/ २०१८ व २९ / ० ९/ २०१८ रोजीची 
( ०४ ) दिवसांची अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश 

कार्यालयीन आदेश 
क्र ./ प्रशा/९०५६/ २०१८ :- प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , जालना हे 
श्री.डि.एस.घुमरे , जिल्हा न्यायाधीश -२ व अप्पर सत्र न्यायाधीश , जालना 
यांना दिनांक २६/० ९/ २०१८ व २९ / ०९ / २०१८ पर्यंतची ( ०४ ) दिवसांची 
अर्जित रजा, अर्जीत रजेच्या पुढेदिनांक ३०/ ०९/ २०१८ रोजीच्या शासकीय 
सुट्टीचा फायदा व मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करीत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३ ९ च्या नियम 
( २) अन्वये असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री.डि.एस.घुमरे , हे सदरील 
अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते स्थानापन्न जिल्हा न्यायाधीश -२ म्हणुन 


अर्जदाराचे उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचे 
तातडीचे कामकाज श्री बी.के.गावंडे, ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश व स्तर , 
जालना यांनी स्वतः चे काम सांभाळुन अर्जदाराच्या न्यायालयाचे कामकाज 
सांभाळावे. 

सदरील परावर्तीत अर्जित रजेची नोंद संबंधीताच्यो संवापुस्तकात घेण्यांत 
आली आहे . 


जालना, २४/ ० ९ / २०१८ 


निरज प्र . धोटे , 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, जालना. 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २०-२६ , २०१८ : अग्रहायण / पौष २९ -५ , शके १९ ४० १७९ ७ 


२० 


२१ 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , यांजकडून 
पहा:-१ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३१३/२०१८ , दिनांक 
१५/०६/२०१८ 


वाचाः- श्रीमती एन.एन. जोशी, सह दिवाणी न्यायाधीश , क.स्तर , जालना 


यांचा दिनांक २७/०९ / २०१८ ते २९/ ०९ / २०१८ (०३) दिवसाची अर्जित 


रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील अर्ज आदेश . 


कार्यालयीन आदेश 


२) श्री.एस.के.बांगड , ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , व.स्तर , 
लातूर यांची दिनांक १४/ ०९ / २०१८ व १५ /० ९/ २०१८ पर्यंतची ( ०२ ) 
दिवसाची अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज. 

३) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग) जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा 
रजेच्या अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल. 

कार्यालयीन आदेश 


क्र ./ प्रशा/९ ०५८ / २०१८ :- प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , जालना 
हे श्रीमती एन.एन. जोशी , सह दिवाणी न्यायाधीश , क.स्तर , जालना यांना 
दिनांक २७/ ०९/ २०१८ ते २९/ ०९ / २०१८ रोजीची ( ०३) दिवसाची अर्जित 
रजा रजेच्या पुढे दिनांक ३० /०९ /२०१८ रोजीचा शासकीय सुट्टीचा फायद्यासह 
दिनांक २६/०९ / २०१८ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक 
०१/१०/२०१८ रोजीचा कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत , मुख्यालय सोडण्याचा 
परवानगीसह मंजूर करीत आहेत . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९ ८१ च्या नियम ३ ९ च्या नियम 


क्रमांक काव्यवि ( प्रशा ) ३०७०/२०१८ :- प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 
लातूर हया 

श्री.एस.के.बांगड , ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, 
वरिष्ठ.स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी लातूर यांची दिनांक 
१४ / ० ९/ २०१८ व १५ / ०९ / २०१८ पर्यंतची ( ०२) दिवसांची अर्जित रजा , 
रजेच्या मागे दिनांक १३/ ०९ / २०१८ रोजी गणेश चतुर्थी व रजेच्या 
पुढे दिनांक १६/ ०९ /२०१८ व १७/० ९/ २०१८ रोजी अनुक्रमे रविवार व 
मराठवाडा मुक्ती संग्रम दिन निमित्त असलेल्या सुट्टयांच्या लाभासह 
मंजूर करीत आहेत . तसेच त्यांना दिनांक १२/० ९/ २०१८ रोजीचे 
कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक १८ /०९ / २०१८ रोजीचे 
कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंतच्या कालावधीत मुख्यालय सोडणयाची 
परवानगी देण्यात येत आहे . 


( २ ) अन्वये असे प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एन.एन. जोशी, सह 


. 


सदरील अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या स्थानापन्न ७ वे सह 


दिवाणी न्यायाधीश व.स्तर , जालना म्हणुन काम करीत राहिल्या असत्या . 


उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती एन.एन. जोशी, सह 


दिवाणी सह दिवाणी न्यायाधीश व.स्तर , म्हणुन दिवाणी न्यायालयात 


काम करतील. 


उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीत श्रीमती एन.एन. जोशी, सह २ रे 


श्री.एस.के.बांगड , हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्याचे 
पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 

श्री.एस.के.बांगड , हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी, लातूर या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे 
चालु ठेवण्यात येईल 


सह दिवाणी न्यायाधीश क.स्तर , जालना व दिनांक ३० /० ९ / २०१८ रोजीचे 


सुट्टीतील रीमांडचे कामकाज श्री.जी.बी.पवार, ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश 


क.स्तर , जालना यांनी स्वतः चे काम सांभाळुन अर्जदाराचे न्यायालयाचे 
कामकाज सांभाळावे . 


श्री एस.के.बांगड , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे न्यायालयाचा 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक १५/०६/२०१८ च्या संदर्भीय 
आदेशाप्रमाणे ठेवण्यांत येईल . 


सदरील परावर्तीत अर्जित रजेची नोंद संबंधीताच्यो संवापुस्तकात घेण्यांत 


आली आहे 


लातूर ११ सप्टेंबर , २०१८ 


जालना , २४/ ० ९ / २०१८ 


वृषाली व्ही.जोशी , 


निरज प्र . 


धोटे , 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, लातूर . 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , जालना . 


१७ ९ ८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २०-२६ , २०१८ : अग्रहायण/ पौष २९-५ , 


शके १ ९ ४० 


भाग १ - पुरवणी 


२२ 


२३ 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , यांजकडून 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , यांजकडून 


पहा:-१ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३१३/२०१८ , दिनांक 


पहा:-१ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३१३/२०१८ , दिनांक 


१५/०६/२०१८ 


१५/०६/२०१८ 


२ ) श्री.एस.एम.गौरगोंड , सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर ,निलंगा 
यांची दिनांक १४/ ०९ / २०१८ व १५ /० ९ / २०१८ पर्यंतची ( ०२) दिवसाची 
अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज. 


२) श्रीमती एस.यु.देशमुख, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ , 
स्तर , लातूर यांचा दिनांक १४/ ०९/ २०१८ व १५ / ०९/ २०१८ पर्यंतची (०२ ) 
दिवसांची अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज. 


३ ) अधिक्षक (प्रशासन विभाग ) जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा 
रजेच्या अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल. 


३ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ) जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा 
रजेच्या अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


कार्यालयीन आदेश 


कार्यालयीन आदेश 


. 


क्रमांक काव्यवि ( प्रशा) ३०७५/२०१८ :- प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, 
लातूर हया श्री.एस.एम.गौरगोंड , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ , स्तर 
व 

प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी, निलंगो यांची दिनांक १४/ ० ९ / २०१८ 
व १५/ ० ९/ २०१८ पर्यंतची ( ०२) दिवसांची अर्जित रजा रजेच्या मागे 
दिनांक १३/ ०९/ २०१८ रोजी गणेश चतुर्थी व रजेच्या पुढे दिनांक 
१६/० ९/ २०१८ व १७ /०९/ २०१८ रोजी अनुक्रमे रविवार व मराठवाडा 
मुक्ती संग्राम दिन निमित्त असलेल्या सुट्ट्यांच्या लाभासह मंजूर करीत 
आहेत . तसेच त्यांना दिनांक १२/० ९/ २०१८ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर 
पासून ते दिनांक १८ / ०९/ २०१८ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंतच्या 
कालावधीत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 


क्रमांक काव्यवि (प्रशा ) ३० ९ १/ २०१८ :- प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 
लातूर हया श्रीमती एस.यु.देशमुख, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
स्तर, व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी, लातूर यांची दिनांक 
१४/ ० ९/ २०१८ व १५ /० ९/ २०१८ पर्यंतची ( ०२ ) दिवसांची अर्जित रजा 
रजेच्या मागे दिनांक १६/ ०९ / २०१८ व १७/० ९/ २०१८ रोजी अनुक्रमे 
रविवार व मराठवाडा मुक्ती संग्राम दिन निमित्त असलेल्या सुट्ट्यांच्या 
लाभासह मंजूर करीत आहेत . तसेच त्यांना दिनांक १४/ ०९/ २०१८ रोजी 
पासून ते दिनांक १८/०९/ २०१८ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंतच्या 
कालावधीत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 

श्रीमती एस.यु.देशमुख, हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्याचे 
पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 

श्रीमती एस.यु.देशमुख, हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची 
नियुक्ती २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, व अतिरिक्त मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी, लातूर या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालू 
ठेवण्यात येईल . 


श्री.एस.एम.गौरगोंड , हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्याचे 
पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 


श्री.एस.एम.गौरगोंड, हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , व प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी, 
निलंगा या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल . 

श्री.एस.एम.गौरगोंड , यांचे अनुपरिथतीचे कालावधीतील त्यांचे 
न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक १५/०६/२०१८ च्या 
संदर्भीय आदेशाप्रमाणे ठेवण्यांत येईल . 


श्रीमती एस.यु.देशमुख, यांचे अनुपरिथतीचे कालावधीतील त्यांचे 
न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक १५/०६/२०१८ च्या 
संदर्भीय आदेशाप्रमाणे ठेवण्यांत येईल . 


लातूर १२ सप्टेंबर , २०१८ 


लातूर १२ सप्टेंबर , २०१८ 


वृषाली व्ही.जोशी , 


वृषाली व्ही.जोशी , 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर . 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २०-२६ , २०१८ : अग्रहायण /पौष २ ९-५ , शके १ ९ ४० १७९९ 


२४ 


असेल तर , या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा .) 


उप जिल्हाधिकारी यांजकडून 


( कलम ११( १) नुसार अधिसूचना) 
क्रमांक भुसंपादन / कावी- /२०१८.- मौ . सोन्ना ता.सेलू जि.परभणी 
येथील निम्न दुधना डावा कालवा वितरीका क्र . ३०/ उपवितरीका क्र . १ 
साठी भुसंपादन . 


त्याअर्थी आता, असे घोषीत करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या 
कलम-११ च्या पोट कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती , ही अधिसूचना 
प्रसिध्द झाल्याचा दिनांका पासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरणे चार 
खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधी पर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा 
तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर 


भार निर्माण करणार नाही . 


परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , 
जिल्हाधिकाऱ्यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करुन अशा 
मालकास उपरोक्त तरतूदीच्या प्रवर्तनातून सुट देता येईल . 


ज्याअर्थी भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली अधिसूचना , महसूल व वन 
विभाग क्रमांक संकीर्ण ११/ २०१४/ प्र.क .७७/ अ -२, दिनांक १ ९ जानेवारी 
२०१५ ( यात पुढे जिचा निर्देश उक्त अधिसूचना असा करण्यात आला 
आहे) याव्दारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम 
३ च्या खंड ( झेड ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , 
एखाद्या जिल्ह्यात ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता 
जमीन संपादन करण्याचा संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा 
उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानन्यात 
येईल . 


परंतु, आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुध्दीपरस्पर 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिकाऱ्यांकडून भरपाई दिल्या जाणार नाही. 


तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम -११ च्या पोट कलम (५ ) अनुसार , 
जिल्हाधिकारी भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ ( यात पुढे 
ज्यांचा निर्देश उक्त नियम असा करण्यात आला आहे ) यांच्या नियम-१० 
च्या उप नियम ( ३ ) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या 
अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषीत करण्यात येत आहे . 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या 
परभणी जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यास या सोबत जोडलेल्या अनुसूची एक 
मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात या पूढे जिचा निर्देश 
उक्त जमीन असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात 
यापूढे ज्याचानिर्देश उक्त सार्वजनिक प्रयोजन असा केला आहे ) आवश्यक 
आहे . अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते , 
ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण या सोबत जोडलेल्या अनुसूची दोन मध्ये दिलेले 
आहे . आणि म्हणून उक्त अधिनियमाचे कलम ११ च्या पोटकलम ( १ ) 
च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमीनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे. 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम -३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , 
समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमा खालील 
जिल्हाधिऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन, सेलू 
यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 


अनुसूची एक- जमिनीचे वर्णन 
निम्न दुधना प्रकल्प डावा कालवा वितरीका क्र . ३०/ उपवितरीका क्र . 

१ साठी भुसंपादन 


गांव 


गट नंबर 


जमिनीचे अंदाजे क्षेत्र 


हे . आर . 


मौ . सोन्ना 


आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावीत भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्तीचे 
विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे या सोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीन मध्ये दिलेली आहेत . (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूची मध्ये 
कारणे नमूद करावीत). आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारक 
सारांश या सोबत जोडलेल्या अनुसूची चार मध्ये दिलेला आहे . 

आणि ज्या अर्थी, कलम ४३ च्या पोट कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व 
पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्ती केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, या 
सोबत जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे . (नियुक्ती करणे आवश्यक 


७२ 


००.१० 


ता . सेलू 
जि . परभणी 


एकुण 


हे . ००.१० आर 


१८०० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २०-२६ , २०१८ : अग्रहायण/ पौष २९ -५, शके १९ ४० 


भाग १ - पुरवणी 


२५ 


अनुसूची- दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 


उपविभागीय अधिकारी यांजकडून 


प्रकल्पाचे नाव- निम्न दुधना प्रकल्प डावा कालवा वितरीका क्र . ३० / 
उपवितरीका क्र .१ साठी भुसंपादन 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन 

निम्न दुधना प्रकल्प डावा कालवा वितरीका 
क्र . ३० / उपवितरीका क्र . १ साठी सार्वजनिक कामाचे प्रयोजनार्थ. 


समाजाला मिळणारे लाभ - सार्वजनिक हितार्थ. 


अनुसूची- तीन 


बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे - विस्थापनाची 


आवश्यकता नाही . सबब माहिती निरंक 


अनुसूची - चार 
( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने दिलेला ) 
सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश. 


दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसूचना 
क्रमांक संकिर्ण ०१/ २०१५/प्र.क्र .३/ अ-२, नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम 
१० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या तरतूदी लागू करण्यापासून 
सुट देण्यात आलेली आहे . 

अनुसूची - पाच 


अधिसूचना १ ९ 
भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित नुकसान 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम - २०१३ 
जा.क्र . २०१६/ म -२/ भू.सं / एलएनक्यु / उविअभो/ प्र.क्र .०१ 

क्रमांक २०१८ / आरबी/ डेस्क -३ / भूस/सिआर -१३२ :- ज्याअर्थी, समुचित 
शासन असलेल्या नांदेड जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-याने, भूमिसंपादन पुनर्वसन 
व पुनर्वसाहत करताना उचित नुकसान भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम - २०१३ (२०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश 
उक्त अधिनियम असा केला आहे.) याच्या कलम ११ च्या पोट कलम ( १ ) 
द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन , अधिसुचना , 
क्रमांक २७ दिनांक २१/०७/२०१५ अन्वये प्रारंभिक अधिसुचना काढली 
आहे. आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची एक मध्ये आधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची अनुसूची 
दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, नांदेड (जिल्ह्याच्या ) जिल्हाधिका- याने कलम १५ 
च्या पोटकलम ( २) अन्वयेदिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची 
आवश्यक्ता आहे याबाबत त्याची खात्री पटली आहे . आणि 

म्हणुन उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे असे याद्वारे 
घोषित करण्यात येत आहे ; 

आणि ज्याआर्थी, आनुसूची तीन मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन 
केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणुन निर्धारित केले असल्याचेयाद्वारे घोषित केले जात 
असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची चार मध्ये 
विनिर्दिष्ट केला आहे. 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका -यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय आधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी , भोकर यास पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची एक 
संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 
गावाचे नांव मौ . मुदखेड तालुका मुदखेड जिल्हा नांदेड 


नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्याचे पदनाम : 

प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही . 
( ब ) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता - निरंक 
( क) ज्या अधिसूचनेव्दारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या 

अधिसूचनेचा तपशील - निरंक 
टिप - उक्त जमीनीच्या आराखडयाचे उपविभागीय अधिकारी , सेलू यांचे 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 
सेलू , २७/११/२०१८ 

उमाकांत पारधी , 
उप जिल्हाधिकारी , सेलू तथा 

समुचित शासन 


अ.क्र . 


भूमापन किंवा गट क्र . 


क्षेत्र 


हे.आर मध्ये 


०१ 


३५४ 


एकूण संपादित क्षेत्र ०.०३ 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २०-२६, २०१८ : अग्रहायण / पौष २९-५, शके १९ ४० १८०१ 


अनुसूची दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नांव :- भुसंपादन प्रस्ताव मौ . मुदखेड ता . मुदखेड जि.नांदेड 
रस्त्यांच्या वळण रस्त्यासाठी ( रा.म.मा.क्र .४४ ) मौ . मुदखेड ता . मुदखेड 
जि.नांदेड भुसंपादन करणे बाबत . 
प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन :- भुसंपादन प्रस्ताव मौ . मुदखेड ता . मुदखेड 
जि.नांदेड रस्त्यांच्या वळण रस्त्यासाठी ( रा.म.मा.क्र .४४ ) मौ . मुदखेड ता . 
मुदखेड जि.नांदेड भुसंपादन करणे बाबत . 
समाजाला होणारे लाभः- पायाभूत सुविधा उपलब्ध होणे . 

अनुसूची तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 

मौजे मुदखेड ता . मुदखेड जि . नांदेड 
अनु क्र . भूमापन क्र . किंवा गट नं . अंदाजित क्षेत्र 

( हे.आर मध्ये ) 


आवश्यक्ता आहे याबाबत त्याची खात्री पटली आहे . आणि म्हणुन उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे असे याद्वारे 
घोषित करण्यात येत आहे ; 

आणि ज्याआर्थी, आनुसूची तीन मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन 
केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणुन निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात 
असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची चार मध्ये 
विनिर्दिष्ट केला आहे . 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय आधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी, भोकर यास पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची एक 
संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 
गावाचे नांव मौ . मोघाळी तालुका भोकर जिल्हा नांदेड 
अ.क्र . 

भूमापन किंवा गट क्र . 

क्षेत्र 
हे.आर मध्ये 


लागु नाही 


अनुसूची चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 


लागु नाही . 


०१ 


६१ 


०.०७ 


टिप - उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन 
अधिकारी , भोकर ता.जि. नांदेड या कार्यालयात निरीक्षण करता येईल . 
स्थळ प्रतीवर मा . जिल्हाधिकारी यांची स्वाक्षरी असे / 
नांदेड , २६/११/२०१८ 

जिल्हाधिकारी , नांदेड . 


एकूण संपादित क्षेत्र ०.०७ 

अनुसूची दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नांव :- भुसंपादन प्रस्ताव लामकाणी लघु पाटबंधारे प्रकल्पाच्या 
उजव्या कालव्यासाठी मौ . मोघाळी तालुका भोकर जिल्हा नांदेड भुसंपादन 


करणे बाबत . 


प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णनः- भुसंपादन प्रस्ताव लामकाणी लघु पाटबंधारे 
प्रकल्पाच्या उजव्या कालव्यासाठी मौ . मोघाळी 

तालुका 

भोकर जिल्हा 
नांदेड भुसंपादन करणे बाबत . 
समाजाला होणारे लाभः- पायाभूत सुविधा उपलब्ध होणे . 

अनुसूची तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 

मौ . मोघाळी तालुका भोकर जिल्हा नांदेड 
अनु क्र . भूमापन क्र . किंवा गट नं . अंदाजित क्षेत्र 

( हे.आर मध्ये ) 


२६ 
उपविभागीय अधिकारी यांजकडून 

अधिसूचना १९ 
भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित नुकसान 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम - २०१३ 

जा.क्र . २०१५/म -२ / भू.सं/ एलएनक्यु/ उविअभो/ प्र.क्र .१ ९ 
क्रमांक २०१८ / आरबी/ डेस्क -३/ भूस /सिआर- १३१.- ज्याअर्थी, समुचित 
शासन असलेल्या नांदेड जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-याने, भूमिसंपादन पुनर्वसन 
व पुनर्वसाहत करताना उचित नुकसान भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम - २०१३ (२०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश 
उक्त अधिनियम असा केला आहे .) याच्या कलम ११ च्या पोट कलम ( १ ) 
द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन , अधिसुचना, 
क्रमांक २७ दिनांक २१/०७/२०१५ अन्वये प्रारंभिक अधिसुचना काढली 
आहे . आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची एक मध्ये आधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची अनुसूची 
दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, नांदेड (जिल्ह्याच्या ) जिल्हाधिका- याने कलम १५ 
च्या पोटकलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची 


लागु नाही 


अनुसूची चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 


लागु नाही . 


टिप - उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन 
अधिकारी , भोकर ता.जि. नांदेड या कार्यालयात निरीक्षण करता येईल . 
स्थळ प्रतीवर मा . जिल्हाधिकारी यांची स्वाक्षरी असे/ 


नांदेड , 


२६/११/२०१८ 


जिल्हाधिकारी, नांदेड . 


१८०२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २०-२६ , २०१८ : अग्रहायण/ पौष २९ -५, शके १९ ४० 


भाग १ - पुरवणी 


परंतू आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुध्दीपुरस्पर 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका -यांडून भरपाई दिली जाणार नाही. 

तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम ( ५ ) अनुसार , 
जिल्हाधिकारी भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
नुकसान भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम 
-२०१३ ( यात यापुढे ज्यांचा उप नियम (३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमी 
अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण 
करण्यात असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे . 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका- यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी भोकर 
यास पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची एक 

जमिनीचे वर्णन 
गाव दिवशी बु. तालुका भोकर जिल्हा नांदेड 


अंदाजित क्षेत्र 


अनुक्रमांक 


भूमापन 

किंवा गट क्रमांक 


१ 


1.49 


281,275,278,273,283,279 , 
399,398,397,420,277,419 

पै .421,423 , 
424,418,401,400 


२७ 
उपविभागीय अधिकारी यांजकडून 

अधिसूचना 
भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित नुकसान 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम - २०१३ 

क्र . २०१६ / म-२ / भूसं/ एलएनक्यु/ प्रक्र .-०३ :- ज्याअर्थी भूमिसंपादन 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित नुकसान भरपाई मिळण्याचा आणि 
पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम - २०१३ ( २०१३ चा ३० ) याच्या कलम ३ 
च्या खंड ( इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा 
वापर करुन काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , महसूल व वन 
विभाग क्र.संकिर्ण ११/ २०१४/ प्र.क्र .७७/ अ -२, दिनांक १ ९ जानेवारी , २०१५ 
( यात यापुढे जिचा निर्देश उक्त अधिसूचना असा करण्यात आला आहे ) 
याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ( ३) 
च्या खंड ( झेड ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, 
एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्रकरीता 
जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा 
उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात 
येईल . 

आणि ज्याअर्थी उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या 
नांदेड जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक 
मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यापुढे जिचा निर्देश उक्त 
जमीन असा करण्यात आला आहे .) सार्वजनिक प्रयोजनसाठी (यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश उक्त सार्वजनिक प्रयोजन असा करण्यात आला आहे .) 
आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे 
वाटते ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोनमध्ये 
दिलेले आहे, 

आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम (१ ) 
च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे. 

आणि ज्याअर्थी प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित 
व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची तीन मध्ये दिलेली आहेत . 

आणि ज्याअर्थी कलम ४३ च्या पोट कलम( १ ) अन्वये पुनर्वसन व 
पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे . 

त्याअर्थी आता असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही 
अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या 
दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही 

होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमीनीचा अथवा तिच्या भागाचा 
कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार 
निर्माण करणार नाही. परंतू उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या 
मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे 
लेखी नमूद करुन अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट 
देता येईल . 


अनुसूची दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नांव : अतिरीक्त भुसंपादन प्रस्ताव- भोकर , बटाळा, 

रेणापुर, दिवशी बु. ता . भोकर जि.नांदेड या 

रस्त्यासाठी. 
प्रकल्पकार्याचे वर्णनः- दळणवळणासाठी भूसंपादन करणे 
समाजाला मिळणारे लाभ :- दळणवळनासाठीच्या पायाभूत सोयीसुविधेमध्ये 

भर पडत आहे . 

अनुसूची तीन 
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे - निरंक 

अनुसूची चार 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या अभिकरणाने दिलेला) 
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश . - निरंक ( लागु नाही .) 

अनुसूची पाच 
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचे तपशील भूधारकाचेविस्थापन होत नसल्यामुळे 
प्रशासक नियुक्ती लागु नाही . 
टिप उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी भोकर 
ता.भोकर जि.नांदेड कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 
भोकर , ११/१२/२०१८ 

पवन व्हि.चांडक , 
उपविभागीय अधिकारी . भोकर . 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २०-२६, २०१८ : अग्रहायण / पौष २९-५, शके १ ९ ४० १८०३ 


२८ 


उपविभागीय अधिकारी यांजकडून 

अधिसूचना 
भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित नुकसान 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम - २०१३ 

क्र . २०१८ / म -२/ भूसं / एलएनक्यु / उविअभो/ प्रक्र .-०१ ज्याअर्थी 
भूमिसंपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित नुकसान भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम - २०१३ ( २०१३ चा 
३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, 
महसूल व वन विभाग क्र.संकिर्ण ११/ २०१४/ प्र.क्र .७७/ अ -२ , दिनांक १९ 
जानेवारी, २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश उक्त अधिसूचना असा करण्यात 
आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ( ३) च्या खंड ( झेड ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या 
क्षेत्रकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी 
हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात 


परंतू आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुध्दीपुरस्पर 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका- यांडून भरपाई दिली जाणार नाही. 

तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम ( ५ ) अनुसार , 
जिल्हाधिकारी भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
नुकसान भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम 
-२०१३ ( यात यापुढे ज्यांचा उप नियम ( ३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमी 
अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण 
करण्यात असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे. 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ 
अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका- यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी भोकर 
यास पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची एक 

जमिनीचे वर्णन 
गाव इजळी तालुका मुदखेड जिल्हा नांदेड 


येईल . 


अनुक्रमांक 


भूमापन किंवा गट क्रमांक 


अंदाजित क्षेत्र 
( हेक्टर मध्ये ) 


1 


216 


0.10 


अनुसूची दोन 


आणि ज्याअर्थी उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या 
नांदेड जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक 
मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यापुढे जिचा निर्देश उक्त 
जमीन असा करण्यात आला आहे .) सार्वजनिक प्रयोजनसाठी ( यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश उक्त सार्वजनिक प्रयोजन असा करण्यात आला आहे .) 
आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे 
वाटते ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोनमध्ये 
दिलेले आहे , 

आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम (१ ) 
च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे. 

आणि ज्याअर्थी प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित 
व्यक्तींचेविस्थापन करण्यास भाग पडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची तीन मध्ये दिलेली आहेत . 

आणि ज्याअर्थी कलम ४३ च्या पोट कलम( १) अन्वये पुनर्वसन व 
पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे . 

त्याअर्थी आता असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही 
अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण 
चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमीनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त 
जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . परंतू उक्त जमिनीच्या 
अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिका- यास विशेष 
परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करुन अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या 
प्रवर्तनातून सूट 

देता येईल . 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नांव : भुसंपादन प्रस्ताव मौ . इजळी ता . मुदखेड जि . 

नांदेड येथील बौध्द समाजाच्या स्मशानभुमिसाठी . 
प्रकल्पकार्याचे वर्णनः- पायाभुत सुविधेमध्ये भर पडत आहे . 
समाजाला मिळणारे लाभ :- मौ . इजळी ता . मुदखेड येथील मयत बौध्द 
समाजातील व्यक्तीच्या अंत्यविधीसाठी जागा उपलब्ध होत 
आहे.( आर्थीक ,रोजगार ,पायाभुत सुविधा , सोयीसुविधा याबाबत व इतर 
लाभासंबंधात ) 

अनुसूची तीन 
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे - निरंक 

अनुसूची चार 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या अभिकरणाने दिलेला ) 
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश. - निरंक ( लागु नाही.) 

अनुसूची पाच 
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचे तपशील भूधारकाचेविस्थापन होत नसल्यामुळे 
प्रशासक नियुक्ती लागु नाही. 
टिप - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी भोकर 
ता.भोकर जि.नांदेड कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 
भोकर , ११/१२/२०१८ 

पवन व्हि.चांडक , 
उपविभागीय अधिकारी , भोकर. 


१८०४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २०-२६, २०१८ : अग्रहायण / पौष २९ -५ , शके १ ९ ४० 


भाग १ - पुरवणी 


२ ९ 


३० 


प्रमुख 

जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , यांजकडून 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , यांजकडून 
पहाः-१ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३१३/२०१८ , दिनांक 


पहाः-१ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३१३/२०१८ , दिनांक 


१५/०६/२०१८ 


१५/०६/२०१८ 


२) श्री आर.पी.कुलकर्णी, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ , स्तर , निलंगा 
यांची दिनांक ०३/ ०९ / २०१८ ते ०७/ ०९ / २०१८ पर्यंतची ( ०५ ) दिवसांची 
परावर्तीत रजा वैद्यकिय कारणांवरुन मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 


२ ) श्री.एम.एच.पठाण , जिल्हा न्यायाधीश -१ , उदगीर यांचा दिनांक 
२१/ ०९ / २०१८ रोजीची (०१ ) दिवसांची अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा 
विनंती अर्ज . 


३) रजा मागणीचे पुष्टयर्थ दाखल केलेले वैद्यकिय प्रमाणपत्र व 
तंदुरुस्तीचे प्रमाणपत्र . 


३) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग) जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 

कार्यालयीन आदेश 


४ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ) जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा 
रजेच्या अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


कार्यालयीन आदेश 


क्रमांक काव्यवि (प्रशा) ३१५६/२०१८ :- प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 
लातूर हया श्री.आर.पी.कुलकर्णी, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर निलंगा 
यांची दिनांक ०३/ ०९ / २०१८ ते ०७/ ०९ / २०१८ पर्यंतची ( ०५ ) दिवसांची 
वैद्यकिय कारणावरुन उपभोगलेली परावर्तीत रजा , कार्योतर मंजूर , करीत 


क्रमांक काव्यवि (प्रशा) ३१५७/२०१८ :- प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 
लातूर हया श्री.एम.एच.पठाण , जिल्हा न्यायाधीश -१ व सहाय्यक सत्र 
न्यायाधीश , उदगीर यांची दिनांक २१/ ०९ / २०१८ रोजीची ( ०१) दिवसांची 
अर्जित रजा , विशेष बाब म्हणून मंजूर करीत आहेत त्यांना रजेच्या मागे 
दिनांक २० /०९/ २०१८ रोजी मोहरम व रजेच्या पुढे दिनांक २२/ ०९/ २०१८ 
व २३ /०९ / २०१८ रोजी अनुक्रमे चौथा शनिवार व रविवार निमित्त असलेल्या 
सुट्टींचा लाभ मंजूर करीत आहेत . तसेच त्यांना दिनांक १९ /० ९/ २०१८ 
रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक २४/ ०९/ २०१८ रोजीचे 
कार्यालयीने वेळेपुर्वीपर्यंतच्या कालावधीत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 
देण्यात आली होती . 


आहेत . 


श्री.आर.पी.कुलकर्णी, हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्याचे 
पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 


श्री.एम.एच.पठाण, हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे पुर्वीच्याच 
पदावर नेमण्यात येईल . 


श्री.आर.पी.कुलकर्णी, हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
दिवाणी न्यायाधीश ,वरिष्ठ स्तर , निलंगा या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात 
तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल . 

श्री.आर.पी.कुलकर्णी, यांचे अनुपरिथतीचे कालावधीतील त्यांचे 
न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक १५/०६/२०१८ च्या 
संदर्भीय आदेशाप्रमाणे ठेवण्यांत येईल . 


श्री.एम.एच.पठाण , हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
जिल्हा न्यायाधीश-१ व सहाय्यक सत्र न्यायाधीश , उदगीर या पदावर 
तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालु ठेवण्यात येईल . 

श्री.एम.एच.पठाण, यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचेन्यायालयाचा 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक १५/०६/२०१८ च्या संदर्भीय 
आदेशाप्रमाणे ठेवण्यांत येईल. 


लातूर १८ सप्टेंबर , २०१८ 


लातूर १८ सप्टेंबर , २०१८ 


वृषाली व्ही.जोशी, 


वृषाली व्ही.जोशी, 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर . 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर 


प्रकाशक , मुद्रक व संपादकः व्यवस्थापक , श्री. अजय शिवाजी गंगावणे, शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद यांनी 

शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद येथून प्रकाशित केले. 


